विशेष केंद्रीय सहाय्य योजने अंतर्गत “उच्च 
माध्यमिक शासकीय आश्रम शाळा, एकलव्य 
निवासी आश्रम शाळा व इंग्रजी माध्यमाच्या 
शासकीय आश्रम शाळा या ठिकाणी ग्रंथालय 
उभारणे” या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वाना 
मंजुरी देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. २२/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २४/०६/२०१९ 
वाचा- 
१, जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.९०.११०१५/४(१४/२०१६- Grants 
दि. ०१.०३.२०१७ 

२. शासन निर्णय क्रमांक : केंद्रीय -२०१६/प्र.क्र.६४ /का.-१९ दि.२१.०३.२०१७ 


प्रस्तावना - 
आदिवासी विकास विभागामार्फत जन कल्याणाकरिता विविध योजना राबविल्या जातात. या 


योजनांचा एक भाग म्हणजे आदिवासी विद्यार्थांच्या शिक्षणासाठी आदिवासी आश्रम शाळा समूह योजना. 
महाराष्ट्रात सद्य स्थितीत ५०२ शासकीय आश्रम शाळा व १६ एकलव्य निवासी आश्रम शाळा कार्यरत 
आहेत. या शासकीय आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासाची जबाबदारी आदिवासी विकास 
विभागाची आहे. त्यांचे आरोग्य, पोषण व शिक्षण योग्य प्रकारे व्हावे यासाठी विभागामार्फत विशेष योजना 
राबविल्या जातात. शिक्षणाचा दर्जा व गुणवत्ता, ज्ञानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आदिवासी विकास 
विभागामार्फत विविध उपक्रम राबवत असतो . याचाच एक भाग म्हणून आदिवासी विकास विभागाच्या 
अधिनस्त असणाऱ्या उच्च माध्यमिक आश्रम शाळा , इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा व एकलव्य निवासी शाळा 
या ठिकाणी सुसज्ज ग्रंथालय उभारून विद्यार्थांना क्रमिक पुस्तकांबरोबरच, स्पर्धा परीक्षा पुस्तके, कथा , 
कादंबरी ,मासिके , नियतकालिके , उपलब्ध करून त्यांच्या ज्ञानाचा दर्जा उंचावणे हा या एक मुख्य 
उद्देश आहे . 

परिपूर्ण ग्रंथालय हा शाळेचा आत्मा आहे. ग्रंथालय विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात वाढ होण्यासाठी 
महत्वाची भूमिका बजावते . विद्यार्थ्यांना परिपूर्ण व सर्व बाबींची माहिती होण्यासाठी ग्रंथालयाचे महत्वाचे 
योगदान आहे. सबब, सन २०१६-१७ करिता विशेष केंद्रीय सहाय्य योजने अंतर्गत “ Establishment of 
libraries in 92 English Medium,98 EMRS & 982 Higher Secondary Ashram School” fe 
योजना be शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात आली होती. केंद्र शासनाने विशेष केंद्रीय सहाय्य 
योजनेअंतर्गत मंजूर अनुदानातून सदर “ Establishment of libraries in १२ English ॥॥७ताप11,१४ 
EMRS & १४२ Higher Secondary Ashram School” योजना राबविण्यासाठी रू.८००.०० लक्ष निधी 
मंजूर केला आहे . सबब, आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असणाऱ्या उच्च माध्यमिक आश्रम 
शाळा , इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा व एकलव्य निवासी आश्रम शाळा या ठिकाणी सुसज्ज ग्रंथालय 
उभारून विद्यार्थांना क्रमिक पुस्तकांबरोबरच स्पर्धा परीक्षा पुस्तके, कथा, कादंबरी, मासिके, 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. २२/का-१९ 

नियतकालिके इ. उपलब्ध करून त्यांच्या ज्ञानाचा दर्जा उंचावण्याच्या कार्यक्रमाअंतर्गत 
“ Establishment of libraries in ११ English Medium,9& EMRS & 929 Higher Secondary 
Ashram School” या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन 
होती . 


शासन निर्णय- 


आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त उच्च माध्यमिक शासकीय आश्रमशाळा , इंग्रजी माध्यम 
शाळा तसेच एकलव्य निवासी आश्रम शाळांमध्ये सुसज्ज ग्रंथालय उभारून विद्यार्थांना क्रमिक 
पुस्तकांबरोबरच , स्पर्धा परीक्षा पुस्तके, कथा , कादंबरी ,मासिके , नियतकालिके , उपलब्ध करून 
त्यांच्या ज्ञानाचा दर्जा उंचावण्याच्या कार्यक्रमाअंतर्गत मंजूर “Establishment of libraries in ११ 
English Medium,9& Ekalavya Model Residential Schools & १२१ Higher Secondary Ashram 
School” हि योजना राबविण्याबाबत सोबतच्या परिशिष्टातील मार्गदर्शक सूचनांना मंजुरी देण्यात येत 
आहे. 
२. सदर मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतूदींच्या मर्यादेत योजना राबविण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही 
करण्यात यावी व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवालासह शासनास सादर करण्याची 
दक्षता आयुक्‍त, आदिवासी विकास,नाशिक यांनी घ्यावी. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२४१७३६१५१२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Waje Prakash 
Vijay 
(प्रकाश वाजे) 
कार्यासन अधिकारी 


१. मा.मंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3. प्रधान सचिव,आदिवासी विकास,मंत्राळय,मुंबई 

४. प्रधान सचिव,शालेय शिक्षण ,मंत्रालय ,मुंबई 

५. आयुक्‍त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक. 

६. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

७. सर्व सहसचिव/उपसचिव ,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
८. सर्व अपर आयुक्‍त ,आदिवासी विकास,नाशिक 

९. सर्व प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास 

१०. संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११.निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. २२/का-१९ 


परिशिष्ट -१ 

सन २०१६ -१७ मध्ये विशेष केंद्रीय सहाय्य योजने अंतर्गत 

योजनेचे नांव | Establishment of libraries in 99 English Medium,9& Ekalavya Model 
Residential Schools & 929 Higher Secondary Ashram School 

वित्तीय तरतुद | सन २०१६-१७ Hed विशेष केंद्रिय सहाय्य अंतर्गत मंजूर ८००.०० लक्ष 

योजनेतील । आदिवासी विकास विभागातील अधिनस्त असणाऱ्या १२१ उच्च माध्यमिक शासकीय 

लाभार्थी आश्रम शाळा , १६ एकलव्य निवासी आश्रम शाळा ,११ इंग्रजी माध्यम आश्रम 

संख्या शाळेतील विद्यार्थी . 

योजनेचा शासकीय उच्च माध्यमिक आश्रम शाळा , इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा व एकलव्य 

उद्देश हेतू निवासी शाळा या ठिकाणी सुसज्ज ग्रंथालय उभारून विद्यार्थांना क्रमिक 
पुस्तकांबरोबरच झालेय अभ्यासपूरक साहित्य, विविध स्पर्धा परीक्षा पुस्तके/मासिके, 
नियतकालिके, प्रवासवर्णन, विविध चरित्र, आत्मचरित्र, कादंबरी, ऐतिहासिक 
पुस्तके, प्रेरक साहित्य, कथा , मासिके , नियतकालिके इ. उपलब्ध करून त्यांच्या 
ज्ञानाचा दर्जा उंचावणे व शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे. 

योजनेचे आदिवासी विकास विभागातील अधिनस्त असणाऱ्या उच्च माध्यमिक शासकीय 

प्रस्तावित आश्रम शाळा, एकलव्य निवासी आश्रम शाळा , इंग्रजी माध्यम आश्रम शाळा. परिशिष्ट 

कार्यक्षेत्र क्र. 2 येथील यादीनुसार 

अंमलबजावणी | सबंधित प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प . 

यंत्रणा 

नियंत्रण सबंधित अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास . 

यंत्रणा 

योजनेचा शासन निर्णय मंजुर झाल्यानंतर ६ महिन्यात ग्रंथालय स्थापन करणे . 

कालावधी 

योजनेसाठी । ग्रंथालय उभारण्यासाठी अनुज्ञेय खर्च खालील प्रमाणे . 

येणाऱ्या प्रती ग्रंथालय -रु. ५.४० लक्ष 

खर्चाचे एकून खर्च - १४८*रू.५.४० लक्षन७९९.२० लक्ष 

अंदाजपत्रक 


अ.नं बाबी करण्यात येणारा खर्च 
(रु.लक्ष) 

| . | फर्निचर (टेबल,खुर्ची, आलमारी,रंक, १.५० 

वृत्तपत्र स्टॅन्ड, नियतकालिक / मासिके 

स्टॅन्ड, सॉफ्ट बोर्ड,नोटीस बोडी 
२. | कॉम्पुटर व प्रिंटर खरेदी ०.४० 

पुस्तके ३.४५ 

रजिस्टर व इतर आव्यक साहित्य व ०.०५ 

वाहतूक खर्च 

एकूण ५.४० 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. २२/का-१९ 


| fo) 


सल्लागार 
समिती 


योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सछागार समिती स्थापन करण्यात येत आहे 
१.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक -अध्यक्ष 

२. अप्पर आयुक्‍त आदिवासी विकास ,नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर -सदस्य 

३. प्रकल्प अधिकारी ए.आ.वि.प्रकल्प (कोणतेही ३) - सदस्य 
४. ग्रंथालयाबाबत कामकाज करणारी नामवंत संस्था प्रतिनिधी - आमंत्रित सदस्य 
५. उप-आयुक्त, शिक्षण आदिवासी विकास आयुक्‍तालय,नाशिक - सदस्य सचिव 


> उपरोक्त समिती योजनेच्या अनुषंगाने ग्रंथालयात आवश्‍यक असणारी अभ्यास 
पूरक साहित्य, पुस्तके , मासिके ,नियतकालिके, विज्ञान पुस्तके कोणती असावी 
तसेच ग्रंथालय चालविण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती काय असावी याबाबत 
मार्गदर्शन करतील. 

> सदर योजनेच्या अंमलबजावणी प्रक्रीयेमध्ये काही बदल किंवा सुधारणा करण्याचे 
अधिकार उपरोक्त समितीस राहतील. 

> सदर समिती मार्फत योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेतला जाईल. 

योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यापूर्वी उपरोक्त समितीची बैठक घेण्यात यावी 

सदर बैठकीमध्ये ग्रंथालय स्थापन करण्यासाठी आवश्यक बाबी ,नियमावली, 

आवश्यक पुस्तके, मासिके , तसेच ग्रंथालय चालविण्यासाठी कार्यपद्धतीनिश्चित 

करावी . 


| १ 


निधी वितरण 
कार्यपध्दती 


१.आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक हे उच्च माध्यमिक आश्रम शाळा ,एकलव्य 
निवासी आश्रम शाळा तसेच इंग्रजी मध्यम आश्रम शाळेच्या संख्येनुसार सबंधित 
अपर आयुक्‍त आदिवासी विकास यांना रक्‍कम अदा करतील . 

२.अपर आयुक्त हे प्रकल्प निहाय व आश्रमशाळेच्या संख्यानुसार प्रकल्प अधिकारी 
ए.आ.वि .प्रकल्प यांना निधी वर्ग करतील. 

३.प्रकल्प अधिकारी हे विहित पद्धतीचा अवलंब करून ग्रंथालय स्थापन करण्यासाठी 
sea बाबी जसे कि फर्निचर , पुस्तके ,कॉम्पुटर ,प्रिंटर व इतर बाबीं खरेदी 
करून आश्रम शाळांमध्ये ग्रंथालय तयार करतील . 

४. फर्निचर , कॉम्पुटर ,प्रिंटर खरेदी करताना GEM प्रणालीचा वापर करावा . 
५.पुस्तके व इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी विहित पद्धतीचा अवलंब करावा. 


१२ 


योजना 
अंमलबजावणी 
कार्यपध्दती 


१. सर्व प्रकल्प अधिकारी यांनी आपल्या अधिनस्त असलेल्या इंग्रजी माध्यम, एकलव्य 
निवासी आश्रम शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात ग्रंथालयासाठी आवऱ्यक त्या सर्व 
समावेशक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत त्वरित कार्यवाही करणे बाबतच्या 
सूचना संबंधित मुख्याध्यापक व प्राचार्यांना देण्यात याव्यात. 

२.योजनेच्या अनुषंगाने आश्रमशाळेनिहाय निधी प्राप्त होताच प्रकल्प अधिकारी 
योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होण्यासाठी प्रकल्प स्तरावर खालील प्रमाणे 
समिती स्थापन करतील. 


अ. सबंधित,प्रकल्प अधिकारी - - अध्यक्ष 
ब. उच्च माध्यमिक आश्रम शाळा/इंग्रजी माध्यम शाळा /एकलव्य निवासी आश्रम 
शाळा मुख्याध्यापक - -सदस्य 
क. लेखा अधिकारी - -सदस्य 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. २२/का-१९ 


ड. संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हास्तरावरील सार्वजनिक 


वाचनालयाचे ग्रंथपाल. -सदस्य 
इ. ग्रंथाळयाबाबत तज्ञ व्यक्‍ती - आमंत्रित सदस्य 
इ. सहायक प्रकल्प अधिकारी शिक्षण - -सदस्य सचिव 


३.उपरोक्‍्त समिती त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये ग्रंथालय ठिकाण , ग्रंथालय स्थापन 
करण्यासाठी पुरेशा जागेची उपलब्धता (किमान Yoo वर्ग फुट) , आव्यक पुस्तकांची 
यादी व संख्या, फर्निचर ची आवश्‍यकता या बाबत शाळानिहाय यादी तयार करतील. 
त्यासाठी सबंधित मुख्याध्यापकांची बैठक बोळावून आढावा घेतील . 

४. फर्निचर ची संख्या , आवश्‍यक त्या पुस्तकांची यादी व संख्या निश्चित झाल्यानंतर 
विहित पद्धतीचा अवलंब करून प्रकल्प अधिकारी खरेदी प्रक्रिया करतील. 

५. खरेदी केलेली पुस्तके व फर्निचर तसेच इतर साहित्य आश्रम शाळेत घेऊन 
जाण्याची व ग्रंथालय स्थापन करण्याची जबाबदारी सबंधित मुख्याध्यापक यांची 
राहील . 

६. ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध पुस्तकांची नोंद, नोंद रजिस्टर मध्ये तसेच साहित्याची नोंद 
डेड स्टॉक रजिस्टर मध्ये घेण्याची जबाबदारी संबंधित शाळेतील ग्रंथपालाची राहील. 
७.ज्या आश्रमशाळेत ग्रंथपाल नसेल अश्या ठिकाणी जेष्ठ शिक्षकांकडे ग्रंथालयाची 
जबाबदारी द्यावी. 

८. उपरोक्त समिती हि ग्रंथालय सुरळीत चालू राहण्यासाठी नियमावली तयार करेल 
९.सदर तयार केलेली नियमावली सर्व ग्रंथालयामध्ये पालन करणे बंधनकारक 
असेल. 


१३ 


योजनेच्या 
अटीव शर्ती 


१. शासन निर्णय निर्गमित झाल्या पासून ६ महिन्याच्या आत ग्रंथालय स्थापन व सुरु 
करण्याचे बंधन सबंधित मुख्याध्यापक व प्रकल्प अधिकारी यांचे राहील 

२. फर्निचर ,कॉम्पुटर, प्रिंटर खरेदी करताना GEM पोर्टलचा वापर करावा 

३. पुस्तके व इतर बाबींसाठी होणाऱ्या खर्चासाठी विहित पद्धतीचा अवलंब करावा . 
४. सल्लागार समितीने ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंबन करणे सबंधित 

प्रकल्प अधिकारी आणि मुख्याध्यापक यांना बंधनकारक राहील 
५.ज्या आश्रम /एकलव्य /इंग्रजी माध्यम शाळेमध्ये ग्रंथालय असेळ व त्या ठिकाणी 
फर्निचर उपलब्ध असेल तर अशा ठिकाणी आवऱ्यकतेनुसारच फर्निचर खरेदी करावे 
व शिल्लक राहिलेल्या पैशामधून पुस्तके खरेदी करावीत. 
६. ग्रंथालयासाठी खरेदी करण्यात येणारी पुस्तके ही केंद्र /राज्य शिक्षण मंडळ व 
विद्यापीठ यांनी मान्यता दिलेली किंवा नामांकित प्रकाशनाची किंवा संदर्भ पुस्तके 
असावीत. 
७. ग्रंथालयातील पुस्तके व इतर साहित्याची देखभाल करण्याची जबाबदारी संबंधित 
ग्रंथपालाची राहील. 
८. ज्या ठिकाणी इंटरनेट ची व्यवस्था आहे अज्ञा ठिकाणी विद्यार्थी उपयोगी 
ऑनलाईन असणारे साहित्य /माहिती डाऊनलोड करून ठेवावीत जेणेकरून 
विद्यार्थ्यांना त्याचा उपयोग होईल . 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. २२/का-१९ 


९. ग्रंथालयात सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत किवा कसे तसेच सर्व संदर्भ पुस्तके, 
फर्निचर व इतर साहित्य उपलब्ध असल्या बाबत तसेच सदर पुस्तकांची नोंद ही नोंद 
रजिस्टर मध्ये करण्यात आली आहे किंवा नाही याबाबत संबंधित शिक्षण विस्तार 
अधिकारी यांनी संनियंत्रण ठेवून त्याबाबत वेळोवेळी मार्गदर्शन करावे. 

१० ग्रंथालयात विध्यार्थ्याना वाचन करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक व्यवस्था असावी. 

११. पुस्तके खरेदी करताना झालेय अभ्यास पूरक साहित्य,कथा , कादंबरी , 
आत्मचरित्रे, विज्ञान आधारित पुस्तके, कविता संग्रह, स्पर्धापरीक्षा पुस्तके , 
नियतकालिका ,मासिके , ऐतिहासिक पुस्तके , प्रवासवर्णने इत्यादींचा समावेडा 
करावा .एकाच प्रकारची पुस्तके घेण्यात येवू नये . 

१२. ज्या ठिकाणी ग्रंथपाल नसेल त्या ठिकाणी मुख्याध्यापक यांनी त्यांच्या जेष्ठ 
शिक्षक वर्गातून एकाला ग्रंथपाल म्हणून अतिरिक्त प्रभार देण्यात यावा . 


qe 


योजनेची 
फलनिष्पती 


आदिवासी विकास विभागातीळ अधिनस्त असणाऱ्या १२१ उच्च माध्यमिक शासकीय 
आश्रम शाळा , १६ एकलव्य निवासी आश्रम शाळा ,११ इंग्रजी माध्यम आश्रम 
शाळांमध्ये ग्रंथालय स्थापन होऊन विद्यार्थ्याच्या गुणवत्तेत व ज्ञानात वाढ . 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. २२/का-१९ 


परिशिष्ट २ 
उच्च माध्यमिक शासकीय आश्रमशाळांची यादी 
झ्यत्ता 
अ.क्र | आश्रम शाळेचे नाव तालुका जिल्हा पासून | पर्यंत 
शि बोरीपाडा त्र्यंबकेश्वर नाशिक act । १२ 
२ | कोहोर पेठ नाशिक act | १२ 
३ ।आसरबारी पेठ नाशिक १ळी | १२ 
४ ।ननाशी दिंडोरी नाशिक १ळी | १२ 
५ | चणकापूर कळवण नाशिक १ली । १२ 
६ ।कनाशी (मुलींची) | कळवण नाशिक १ली १२ 
७ ।नरुळ कळवण नाशिक १ळी | १२ 
८ | दळवट कळवण नाशिक १ळी | १२ 
९ ।गणोरे कळवण नाशिक १ळी | १२ 
(स. o साल्हेर बागलाण नाशिक १ळी | १२ 
ag q | दहिंदुले बागलाण नाशिक १ली | १२ 
१२ | पळसन सुरगाणा नाशिक act | १२ 
१३ | आंबुपाडा सुरगाणा नाशिक act | १२ 
१४ | माणी (मुलींची) सुरगाणा नाशिक act | १२ 
१५ | शिरसोले (मुलींची) । साक्री धुळे १ली | १२ 
१६ | नवापाडा साक्री धुळे १ळी | १२ 
१७ | ]ोवगे साक्री धुळे act | १२ 
१८ | रोहोड साक्री धुळे act | १२ 
१९ | उमरपाटा साक्री धुळे १ळी | १२ 
२० | ढोंगसागाळी नवापूर नंदूरबार act | १२ 
२१ । लोय नंदूरबार नंदूरबार । ast । १२ 
२२ | कोठली (मुलींची) | नंदूरबार नंदूरबार qt १२ 
२३ ।राणीपूर (शो) शहादा नंदूरबार १ली । १२ 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. २२/का-१९ 


२४ | मांडवी (मुलींची) धडगांव नंदूरबार १ली १२ 
२५ | हातधुई धडगांव नंदूरबार । १ली । १२ 
२६ | सोनखुर्द धडगांव नंदूरबार | ast । १२ 
२७ | भांग्रापाणी अक्कलकुवा नंदूरबार १ली १२ 
२८ । मोरंबा अक्कलकुवा नंदूराार । १ळी | १२ 
२९ | तालंबा अक्कलकुवा नंदूरबार । १ली | १२ 
३० ।वडफळी अक्कलकुवा नंदूरबार | १ली । १२ 
३१ | होराफळी अक्कलकुवा नंदूरबार | १ली | १२ 
३२ | शिर्वे तळोदा नंदूरबार । १ळी । १२ 
३३ | वैजापूर (मुलींची) चोपडा जळगांव To) १२ 
३४ | वाघझिरा यावल जळगांव | शी १२ 
३५ । अकलापूर संगमनेर अ.नगर |. शो १२ 
३६ । केळीरुम्हणवाडी अकोले अ.नगर | हा १२ 
३७ । केळीकोतूळ अकोले अ.नगर | का १२ 
३८ «| पैठण अकोले अ.नगर ।' vl q2 
३९ | गोहे (बुद्रुक) आंबेगांव पुणे १ली १२ 
४० | वडेश्वर मावळ पुणे act | १२ 
४१ | सोमतवाडी (मुलींची) | जुन्नर पुणे act | १२ 
४२ | पाथरज कर्जत रायगड act | १२ 
४३ | भालीवाडी (मुलींची) | कर्जत रायगड qt १२ 
४४ | सानेगांव रोहा रायगड act | १२ 
४५ | वरसई पेण रायगड १ली । १२ 
४६ | चिंबीपाडा भिवंडी ठाणे act । १२ 
४७ | मोरोशी शहापूर ठाणे act | १२ 
४८ | खुटल मुरबाड ठाणे १ळी | १२ 
४९ | टाकीपठार शहापूर ठाणे act । १२ 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. २२/का-१९ 


yo | पेंढरघोळ (बिरवाडी) | शहापूर ठाणे qt १२ 
५१ | शोणवे (मुलींची) शहापूर ठाणे qt १२ 
५२ | शिरोळ शहापूर ठाणे १ळी | १२ 
५३ ।गारगाव वाडा ठाणे १ळी । १२ 
५४ | गुहीर वाडा ठाणे १ ली | 92 
५५ | विनवळ जव्हार पालघर १ली १२ 
५६ । देहरे जव्हार पालघर १ळी | १२ 
Go | साकुर (मुलींची) जव्हार पालघर act | १२ 
५८ । दाभेरी जव्हार पालघर पली. ॥, 92 
५९ । हिरवे मोखाडा ठाणे १ळी | १२ 
६० | कारेगाव मोखाडा ठाणे १ळी । १२ 
६१ | पळसुंदे मोखाडा ठाणे act | १२ 
६२ | Wavy तलासरी ठाणे १ळी । १२ 
वरवाडा (वरवाडा) 
६३ | oh तलासरी ठाणे qt १२ 
६४ | डोंगारी तलासरी ठाणे १ळी | १२ 
६५ ।तवा डहाणू पालघर १ली । १२ 
६६ | कळंबदेवी डहाणू पालघर १ली | १२ 
६७ । नंडोरे पालघर पालघर १ळी । १२ 
६८ | भाताणे वसई ठाणे १ळी | १२ 
६९ ।मुसळवाडी मालेगांव वाशिम qt q2 
७० | वसंतपुर दिग्रस यवतमाळ ।१ली १२ 
७१ | ait पुसद यवतमाळ ।१ली १२ 
७२ | जारीदा चिखलदरा अमरावती ।१ली १२ 
७३ । टेंब्रुसोडा (मुलींची) | चिखलदरा अमरावती ।१ली १२ 
७४ | STAT चिखलदरा अमरावती ।१ली १२ 
७५ ।राणीगांव धारणी अमरावती ।१ली १२ 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. २२/का-१९ 


७६ | cach} धारणी अमरावती ।१ली १२ 
७७ । बिजुधावडी धारणी अमरावती | 9 ot q2 
७८ | oem धारणी अमरावती | 9 ot १२ 
७९ सुसर्दा धारणी अमरावती ।१ली १२ 
८० । जामगव्हाण कळमनुरी हिंगोली ५वी १२ 
८१ | कापरा यवतमाळ यवतमाळ ।१ली १२ 
८२ | हिवरी यवतमाळ यवतमाळ ।१ली १२ 
८३  । चिंचोनी बोटोनी मारेगांव यवतमाळ ।१ली १२ 
८४ | शिबलापार्डी झरीजामणी यवतमाळ ।१ली १२ 
८५ | जांब (मुलींची) घाटंजी यवतमाळ ।१ली १२ 
८६ | सारखणी किनवट नांदेड १ली १२ 
८७ | पाटोदा किनवट नांदेड १ली १२ 
८८ | बोधडी (मुलींची) किनवट नांदेड qt १२ 
८९ । जलधारा किनवट नांदेड १ली १२ 
९० | सहस्त्रकुंड किनवट नांदेड १ली १२ 
९१ | दुधड हिमायतनगर नांदेड १ली १२ 
९२ | कवडस हिंगणा नागपूर act | १२ 
९३ | बेलदा रामटेक नागपूर १ली । १२ 
९४ |कडीकसा देवरी गोंदीया केळी. | 92 
बोरगाव बाजार 
९५ | (कन्या) देवरी गोंदीया qt १२ 
९६ ।पुराडा देवरी गोंदीया act | १२ 
९७ | ]ोडा सडक-अर्जूनी गोंदीया १ली । १२ 
९८ | जुमाकूडो सालेकसा गोंदीया १ली | १२ 
९९ । बिजेपार सालेकसा गोंदीया १ळी | १२ 
| १०० | oo | मजीदपूर गोंदीया गोंदीया act | १२ 
| १०१ | ०१ | देवाडा राजुरा चंद्रपूर act | १२ 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. २२/का-१९ 


१०२ | जिवती जिवनी चंद्रपूर act | १२ 
१०३ | बोर्डो (कन्या) चंद्रपूर चंद्रपूर act | १२ 
१०४ | कारवाफा धानोरा गडचिरोली | १ली | १२ 
१०५ | पेंढरी धानोरा गडचिरोली | १ली | १२ 
१०६ | सोडे (मुलींची) धानोरा गडचिरोली | १ली १२ 
१०७ | रांगी धानोरा गडचिरोली | १ली | १२ 
१०८ । कुरुंडीमाळ आरमोरी गडचिरोली | १ली । १२ 
१०९ | रामगड कुरखेडा गडचिरोली | १ली । १२ 
११० | १० | येंगलखेडा कुरखेडा गडचिरोली | १ली । १२ 
शि ११ | कोरची कोरवी गडचिरोळी | १ली | १२ 
११२ | रेगडी चामोर्शी गडचिरोली | १ली । १२ 
११३ | पेरामल्ली अहेरी गडचिरोली | १ली | १२ 
११४ | जिमलगट्टा अहेरी गडचिरोली | १ली १२ 
११५ | खमनचेरु (मुलींची) | अहेरी गडचिरोली | १ली १२ 
११६ | बामणी सिरोंचा गडचिरोली | १ली | १२ 
११७ | कसनसूर एटापल्ली गडचिरोली | १ली । १२ 
११८ | जाराबंडी एटापल्ली गडचिरोली | १ली | १२ 
११९ | तोडसा (मुलींची) एटापल्ली गडचिरोली | १ली १२ 
१२० | जांबीया एटापल्ली गडचिरोली | १ली | १२ 
१२१ | लाहेरी भामरागड गडचिरोली | १ली | १२ 


इंग्रजी माध्यम आश्रम शाळांची यादी 


अ.क्र | आश्रम झाळेचे नाव तालुका जिल्हा sac 


पासून पर्यंत 


i] नाशिक (इंग्रजी माध्यम) नाशिक नाशिक १ली ७वी 
२ । नवापूर (इंग्रजी माध्यम) नवापूर नाशिक १ली qo वी 
३ | शिरपूर (इंग्रजी माध्यम) शिरपूर धुळे qt qo dt 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र. २२/का-१९ 


४ | नंदुरबार इंग्रजी माध्यम | नंदुरबार नंदुरबार qt “वीं 
५ राजूर इंग्रजी माध्यम अकोले | अहमद नगर १ली qo वी 
६ | घोडेगाव इंग्रजी माध्यम | आंबेगाव पुणे १ली ६्वी 
७ | भातसा (सावरोली)इंग्रजी । झाहापूर ठाणे १ ली ९्वी 
माध्यम 
८ । वडगाव शिदे इंग्रजी माध्यमी पुसद यवतमाळ qt 9 dt 
९ इंग्रजी माध्यम पुसद पुसद यवतमाळ qt 9 dt 
aed o | अमरावती इंग्रजी माध्यम अमरावती अमरावती १ली ९्वी 
ae] १ | गडचिरोली इंग्रजी माध्यम | गडचिरोली | गडचिरोली qt ८ वी 
एकलव्य निवासी आश्रम शाळांची यादी 
अ.क्र | एकलव्य निवासी आश्रम इयत्ता 
शाळेचे नाव 
पासून पर्यंत 
| a | नाशिक ६्वी १२वी 
Q पिप्रीसाद्रोहीन ६्वी १२ वी 
३ नंदुरबार & dt १२ वी 
४ अजमेर सौंदाणे ६्वी १२वी 
षु Adal & dt १२वी 
A पिपळनेर ६्वी १२वी 
७ टीटवे ६्वी १२वी 
कांबळगाव ६्वी १२वी 
९ aed g dt १२ वी 
१० | ० चिखलदरा ६्वी १२वी 
| aa |] q देवडा ६्वी १२ वी 
१२ सहस्रकुंड ६्वी १२ वी 
१३ खैरीपरसोडा ६्वी १२ वी 
१४ बोरगाव बाजार ६्वी १२ वी 
१५ अहेरी (तुमरगुंडा) ६्वी १२वी 
१६ चार्माशी ६्वी १२वी 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


